राज्यातील सैनिकी शाळांमधील आदिवासी 
विदयार्थ्यासाठी इयत्ता ११ वी व नैसर्गिक वाढीने 
इ.१२ वी (विज्ञान) अतिरीक्त तुकडी मंजूर 
करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इसैशा-२०१७/(१३४/१७)/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ३२ 
तारीख: १२ डिसेंबर, २०१९ 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक SAS १०९५/(२७८/९५)/माशि-८, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ 

२) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक इसैजा १००१/(१८५/२००१)/माशि-७, 
दिनांक ५ जुले, २००२ 

३) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक SYA २००६/प्र.क्र.१२३/माशि-७, 
दिनांक २४ डिसेंबर, २००७ 


प्रस्तावना- 


राज्यात खाजगी व सक्षम स्वयंसेवी संस्थांना माध्यमिक स्तरावर सैनिकी शिक्षण देणा-या शाळा सुरु 
करण्यास संदर्भाधीन क्र.(१ येथील दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी दिली 
आहे. सन १९९६-९७ पासून शासनाने परवानगी दिलेल्या ज्या सैनिकी शाळेमध्ये इयत्ता १० वी पर्यंतचे वर्ग 
आहेत तेथे इयत्ता ११ वी व नैसर्गिक वाढीने इयत्ता १२ वी चा शास्त्र (विज्ञान) शाखा अभ्यासक्रम सुरु करण्यास 
संदर्भाधीन क्र.(२) येथील दिनांक ५ जुळे, २००२ च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी देण्यात आली आहे. या 
सैनिकी शाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी सैनिकी शाळांतील सर्वसाधारण तुकडीस 
जोडून जादा तुकडी सन २००८-०९ पासून सुरु करण्यास संदर्भाधीन क्र.(३) येथील दि. २४ डिसेंबर, २००७ 
च्या शासन निर्णयान्वये परवानगी दिलेली आहे. 


२. सन २००८-०९ पासून सैनिकी शाळेला जोडून परवानगी दिलेल्या आदिवासी तुकडीतील विदयार्थी 
नैसर्गिक वाढीने सन २०१४-१५ पासून इयत्ता ११ वी व सन २०१५-१६ मध्ये इयत्ता १२ वी च्या तुकडीत 
आले आहेत. वर्धमान सैनिकी शाळा (पूर्वीचे नाव राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी शाळा) वडधामना, ता. 
हिंगणा, जि. नागपूर या शाळेस इ. ५ वी पासून आदिवासी मुलींची तुकडी सुरु करण्याकरिता सन 
२००८-०९ या शौक्षणिक वर्षापासून मान्यता दिली आहे. सदर सैनिकी शाळेत दिनांक २४ डिसेंबर,२००७ 
च्या शासन निर्णयानुसार ४५ आदिवासी विदयार्थ्यीनींना सन २०१९-२० या शौक्षणिक वर्षापासून सैनिकी 
शिक्षण देण्याकरीता स्वतंत्र तुकडी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः इसैशा-२०१७/(१३४/१७)/एसएम-६ 
शासन निर्णय- 


शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेऊन खालील सैनिकी शाळेला सन 
२०१९-२० पासून इयत्ता ११ वी एक तुकडी व सन २०२०-२१ पासून इयत्ता १२ वी ची १ याप्रमाणे 
एकूण २ आदिवासी तुकडयांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र शाळेचे नाव मान्य करण्यात आलेली तुकडी संख्या 


११वीचीतुकडी |१२वीची तुकडी 


7 वर्धमान सैनिकी शाळा (पूर्वीचे नाव शं णि 
राणी लक्ष्मीबाई मुलींची सैनिकी 
शाळा) वडधामना, ता. हिंगणा, जि. 
नागपूर 


२. सदर सैनिकी शाळांना परिच्छेद १ प्रमाणे आदिवासी तुकडी (शाखा विज्ञान) सुरू करण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे :- 


१) सदर आदिवासी मुलींच्या तुकडीवरील शिक्षक-शिक्षकेतर पदावरील खर्च हा आदिवासी 
विकास विभागामार्फत देय राहील तसेच वेतनेतर अनुदान आदिवासी विकास विभागाने द्यावे. 

२) आदिवासी विद्यार्थ्याची पटसंख्या किमान ३० असावी. 

३) सैनिकी शाळामंध्ये प्रवेश दिलेल्या सर्व आदिवासी विदयार्थ्यांना उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळाच्या परिक्षेस (इयत्ता १२ वी विज्ञान) बसता येईल आणि कोणत्याही विदयार्थ्याचे 
नुकसान होणार नाही याची तसेच राष्ट्रीय प्रबोधिनीच्या परिक्षेला पात्र होतीळ याची दक्षता 
संस्थेने/झाळेने घेणे आवश्‍यक राहील. 

४) या सैनिकी शाळांमध्ये भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी शैक्षणिक 

संस्थेची राहील. त्यासाठी कोणतेही वेगळे अनुदान शासनामार्फत देण्यात येणार नाही. 


३. संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील झासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीची 
तसेच पटसंख्येच्या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अधीन राहून तसेच भौतिक सोयी सुविधांची उपलब्धता 
विचारात घेऊन सदर सैनिकी शाळेतील आदिवासी तुकडीस मान्यता देण्यात आळी आहे. ही बाब 
संबंधित संस्थेला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी कळवावी. 

४. सदर शासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१२/का.११, दिनांक 
१९.०९.२०१९ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६०१/व्यय-५, दिनांक ०४.१०.२०१९ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इसैशा-२०१७/(१३४/१७)/एसएम-६ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१२१२१५३८०५५२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUSHIL 
KHODWEKAR_ ® 
(सुशिल खोडवेकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय, 

२. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा, मुंबई 

३. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद, मुंबई 

४. सर्व विधान सभा व विधान परिषद सदस्य 

५. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
७. सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

८. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 

११.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद, नागपूर 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१३.निवड नस्ती (एसएम-६). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


